महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 3 


अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २९ ऑक्टोबर,२०२० 


वाचा :- 9. शा.शि. व क्री.वि., शा.नि. क्र. संकीर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 

दिनांक १३.०६.२०१३ 

२. शा.शि. व क्री.वि.,शा.नि. क्र. ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.9०/१३/प्रशा-२, 
दिनांक ०८.०८.२०१३. 

३. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/२०१७/ 
४६८४, दिनांक ०६.१०.२०१७. 

४. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र.आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/२०१८/५११० 
दिनांक २४.०९.२०१८ 

५. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-अ/टे.क्र.१०६/परि.काला/गट-अ/२०१९/ 
१६९, दिनांक ०८.०१.२०१९. 

६. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि.क्र.:-पकास-२४१९/प्र. क्र.१०/प्रशा-२, दिनांक १०.०२.२०२० 

७. शा.शि.व क्री.वि. शा.ज्ञा.क्र.विचौअ-१२१९/प्र.क्र.२३०/प्रशा-३, दि.१८.०८.२०२० 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर दिनांक ०१.०७.२०१३ पासून नियुक्‍ती देऊन 
पायाभूत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक 
०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना दिली आहे. 
त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. वाचा येथे नमूद अ.क्र.६ येथील दिनांक १०.०२.२०२० रोजीच्याशासन निर्णयान्वये सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दिनांक २९.०२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील ६ (१) व (२) 
मधील तरतूदी विचारात घेऊन श्रीमती निझ्ादेवी वाघमोडे यांचा दिनांक ०७.०२.२०२० रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-२/प्रशा-२ 


आदेझान्वये विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत परिविक्षाधीन काळावधी वाढविण्यात आला आहे. आता 
वाचा येथे नमूद अ.क्र.9 दिनांक १८.०८.२०२० रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये श्रीमती वाघमोडे यांच्या 
विरुध्द दिनांक ११.०१.२०१९ रोजीच्या ज्ञापनान्वये बजावण्यात आलेले दोषारोप रद्द करण्यात आले 
आहेत. सबब, श्रीमती वाघमोडे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 

३. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत 
सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे 
चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


३3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०११०२१६११३३१६२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DEEPAK VIJAY ४०५५५७५५५० 


2.5.4.20=6cd30ed620a4fe01f24cb84cc86e7 0f3b8f6F 1 fdcdb2469570c78 
dabb9acf4ba, postalCode=400032, street-=ROOM NO 4.4,ANNEX 


SHELAR ie क्मता 
(दीपक 2) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-२/प्रशा-२ 


) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

) सर्व शिक्षण संचालक 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) 

) 

) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/भाग-२/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२, दिनांक २९ ऑक्टोबर,२०२० सोबतचे सहप्रपत्र 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | शासन सेवेत नियुक्तीच्या आदेशाचा | शासन सेवेत । रकाना ४ मधील | परिविक्षा रकाना ६ मधील | परिविक्षाधीन 
दिनांक प्रथम रुजू | दिनांकानुसार । कालावधीत कारणांमुळे कालावधी 
झाल्याचा परिविक्षाधीन | घेतलेल्या एकूण | वाढलेला समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण । अर्जित/परिवर्तीत | परिविक्षाधीन = | केल्यामुळे शासन सेवा 
होण्याचा दिनांक | रजा इ. एकूण । कालावधी पूर्ण | ज्या दिनांकापासून पुढे 
कालावधी होण्याचा दिनांक | चालु ठेवावयाची आहे 
तो दिनांक. 
१ २ 3 beta 4 & Eee a ८ 
१ श्रीमती निशादेवी | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.संकिर्ण- | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ निरंक ३०.०६.२०१५ ०१.०७.२०१५ 
बबनराव वाघमोडे | ३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३. 
२ श्रीमती संगिता झा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.संकिर्ण- | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ ७४ दिवस १२.०९.२०१५ १३.०९.२०१५ 
चंद्रकांत भागवत | ३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३ 
३ श्री. तेजराव शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.संकिर्ण- | ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ ।|४दिवस ०४.०७.२०१५ ०५.०७.२०१५ 
रामकृष्ण काळे । ३९०४/ प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०६.२०१३ 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 


DEEPAK VIJAY SHELAR 2 7 
Date: 2020.11.02 16:23:04 +05'30' 


(दीपक शेलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


